श्री. गौ.सा.इंगोले, तसेच श्री.क.चं.जाधव 
परिविक्षाधीन सहायक आयुक्त, 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
यांना एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी) अंतर्गत सीपीटीपी -७ या 
तुकडीमधील प्रशिक्षणासाठी कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता विभागातून कार्यमुक्त 
करणेबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :कौविउ-२०२०/प्र.क्र.१४/प्रशा.२ (रोजगार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगूरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :-१) कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक टिआरएन-१०२१/प्र.क्र.२९/सीपीटीपी-अ, दिनांक २४.१२.२०२१ 
२ श्री.गौ.सा.इंगोले, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार 
व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड यांचा दिनांक 30.92.2029 रोजीचा 
विनंती अर्ज 
3) श्री.क.चं.जाधव, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे यांचा दिनांक ४.१.२०२२ रोजीचा 
विनंती अर्ज 
४) आयुक्‍त कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता , नवीमुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
कौविरोउआ-२/राजप/आस्था//(०२/२०) १५३, दिनांक १२ जानेवारी, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
wafer १ येथील कार्यालयीन आदेझान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत सीपीटीपी-७ या तुकडीमधीळ शिफारसप्राप्त ठरलेल्या 
उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी नियुक्‍ती देण्यात आलेली आहे. सदरच्या आदेशातील अ.क्र.३५ 
वरील उपजिल्हाधिकारी, (गट-अ) या पदावर शिफारसप्राप्त उमेदवार श्री.गौरव साहेबराव 
इंगोळे, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड तसेच अ.क्र. १४२ येथील तहसिलदार, गट-अ या पदावर शिफारस्प्राप्त 
उमेदवार श्री.कल्पेश चंदर जाधव, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे यांना कर्तव्यावर हजर होण्यासाठी कौड़ल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतून कार्यमुक्त करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 

एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी) अंतर्गत सीपीटीपी-७ या 
तुकडीमधील शिफारसप्राप्त उमेदवार श्री. गौरव साहेबराव इंगोळे, परिविक्षाधीन सहायक 
आयुक्‍त तसेच श्री.कल्पेश चंदर जाधव, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त यांनी प्रशिक्षणासाठी 
हजर होण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय येथून कार्यमुक्त 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२०/प्र.क्र.१४/प्रशा.२ (रोजगार) 


करण्याची उपर्निर्दिष्ट २व ३ अन्वये आयुक्‍्तालयास विहीत कालावधीत आगाऊ विनंती केली 
होती. wafers ४ येथील आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, नवीमुंबई 
यांच्या पत्रान्वये श्री.गौरव साहेबराव इंगोले तसेच श्री.कल्पेशञा चंदर जाधव यांना कौडल्य 
विकास रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतून कार्यमुक्त करण्याची शिफारस केलेली आहे. 

२. श्री.गौ.सा.इंगोळे, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार 
व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड तसेच श्री.क.चं.जाधव, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्त, 
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे यांच्याविरुध्द कोणत्याही 
प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही. 

३.  श्री.गौ.सा.इंगोले, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त, जिल्हा area विकास, रोजगार 
व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड यांना उपजिल्हाधिकारी, गट-अ तसेच श्री.क.चं.जाधव, 
परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 
ठाणे यांना तहसिळदार (गट-अ) या पदावरील एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
(सीपीटीपी) अंतर्गत सीपीटीपी-७ या तुकडीमधील प्रशिक्षणासाठी कौडल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता यंत्रणेतून दिनांक १४.१.२०२२ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०११४१२०४३४२९०३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
Santosh Vithal 


Rokade 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 

१) श्री.गौ.सा.इंगोळे, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त, जिल्हा prea विकास, रोजगार 
व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड (आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता, नवीमुंबई मार्फत) 

२) श्री.क.चं.जाधव, परिविक्षाधीन सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे ( आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, 
नवीमुंबई मार्फत) 

प्रत :- 

) मा.मंत्री (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, नवीमुंबई 
) जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड 
४ जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे 
) 
) 
) 


महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


